राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील इलेक्ट्रॉनिक 
वजन काटयावर वजन करण्यात येणा-या पॅकबंद 
शेतमालावर तोलाई आकारणी संदर्भात शिफारस 
करण्याकरिता समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: कृबास ०८१६/प्र.क्र.५०७/११-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. ०८ जानेवारी, २०१९. 


संदर्भ: 9) पणन संचालक, पुणे यांचे जा.क्र. पणन-५/कृउबास/इले.काटा/तोळलाई/२०१४, दि.१६ डिसेंबर, २०१४. 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, आदेशा क्र. शिकाना-१२१४/प्र.क्र.३४/११-स, दि. 22.92.2098. 
3) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, आदेशा क्र. PART ०८१६/प्र.क्र. ५०७/११-स, दि. १.१२.२०१८. 


प्रस्तावना:- 


पणन संचालक, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि. १६ डिसेंबर, २०१४ रोजीच्या परिपत्रकानुसार ज्या 
बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक काटे बसविण्यात आलेले आहेत. अज्ञा ठिकाणी शेतमालाचे वजन 
इलेक्ट्रॉनिक काटयांवर होत असल्यामुळे, तेथे कुठल्याही प्रकारची तोळाई न आकारणेबाबत व त्याची कपात शोतक- 
यांच्या होतमालाच्या देयकातून वसूल न करण्याचे निर्देश दिले होते. या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीस झासनामार्फत 
दि. २२.१२.२०१४ रोजी स्थगिती देण्यात आली होती. सदरची स्थगिती मा. मुबंई उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल 
करण्यात आलेल्या याचिका क्र ६२३८/२०१६, व अवमान याचिका क्र.४७७/२०१८ प्रकरणी मा. न्यायालयाने दिलेले 
आदेशा लक्षात घेऊन दि. १.१२.२०१८ रोजी उठविण्यात आली आहे. मात्र, इलेक्ट्रॉनिक वजन काटयांवर शहोतमाल 
मालाचे वजन करण्यात येत असेल तसेच पॅकबंद NAFSA तोलाई आकारण्यात यावी किंवा कसे? याबाबत सर्वकष 
विचार करुन निर्णय घेणे आवश्‍यक असल्यामुळे, यासंदर्भात शिफारस करण्याकरिता, पणन विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील अपर निबंधक दर्जाच्या अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाळी समिती गठीत 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


बाजार समितीत इलेक्ट्रॉनिक वजन काटयावर शेतमाल वजन करण्यात येत असलेल्या व पॅकबंद 
VATS तोलाई आकारण्यात यावा किंवा कसे याबाबत शिफारस करण्याकरिता पणन विभागातील अपर 
निबंधक दर्जाच्या अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१. अपर निबंधक, सहकारी संस्था अध्यक्ष 
2. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य, कृषी पणन मंडळ, पुणे सदस्य 
३. मा. श्री. नरेंद्र पाटील, वि.प.स. सदस्य 
४. उपसचिव (पणन) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
ष्‌. प्रतिनिधी, सांगली चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, सांगली सदस्य 
द्र श्री. विकास मगदूम, बाबा आढाव हमाल पंचायत प्रतिनिधी सदस्य 
श्री. नारायण पोटे, महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि सदस्य 
आणि जनरल कामगार युनियन प्रतिनिधी 
८. एक मान्यता प्राप्त होतकरी संघटना प्रतिनिधी सदस्य 


श्री. दिपक शिंदे, सरव्यवस्थापक, म.रा. कृ. प.मंडळ, पुणे सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास ०८१६/प्र.क्र.५०७/११-स 


सदर समितीवर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांना शासन निर्णय, क्र.प्रवास-१०१०/ 
प्र.क्र.२/सेवा-५ दि. ३.३.२०१० मध्ये नमूद केल्यानुसार सदर समिती राज्यस्तरावरील समिती समजून, प्रवास भत्ता व 
दैनिक भत्ता अनुज्ञेय आहे. या प्रित्यर्थ होणारा सर्व खर्च महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांनी अदा करावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्राच्या शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०९१५२९०८५७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


+ e _ 87d31bOdeb6c0181d19¢74aa, 

serialNumber=33432a8e2e8 1dcab0518d2a6ca4fatld3d 

a | fa mM h 0 | [| ba7ca3247657527/52bef2a2aa29b2, cn=Jayant Baliram 
Bhoir 


Date: 2019.01.09 16:05:38 +05'30' 


(ज. ब. भोईर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


92c5931afb429 


प्रत- 


-0 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा. मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 

संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य, कृषी पणन मंडळ, पुणे 

मा. श्री. नरेंद्र पाटील, वि.प.स. 

श्री. विकास मगदूम, बाबा आढाव हमाल पंचायत प्रतिनिधी 

श्री. नारायण पोटे, महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन 
श्री. दिपक शिंदे, सरव्यवस्थापक, म.रा. कृ. प.मंडळ, पुणे 

निवड नस्ती, कार्यासन-११-स. 


2S OS 2S. 2S lS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


